पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील 
Rat पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्दारे करुन 
घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेच्या निवडीस 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.पुवसं- २०१५/प्र.क्र.१०९/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- 9) वित्त विभाग पत्र क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.३८/आपुक, दि.१२.१२.२०२२. 
२) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.काआआ-२०१३/ प्र.क्र.२३३/ 
कामगार-८, दि.१४.०३.२०२३. 
३) शासन शुध्दीपत्रक उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.काआआ-२०१३/ 
प्र.क्र.२३३/कामगार-८, दि.०९.०५.२०२३. 
४) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे पत्र क्र.आस्था/ 
बाह्ययंत्रणा/०५-२०२३/१३७६, दि.३१.०५.२०२३. 
५) प्रधान सचिव (कामगार),उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांचे अ.शा.पत्र 
दि.१०.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील गट-क व गट-ड मधील सरळसेवेच्या रिक्‍त 
असलेल्या एकूण १०९ पदांचे काम करण्यासाठी एकूण१०९ मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत १ वर्ष अथवा 
सुधारीत आकृतीबंध अंतिम होईल तोपर्यंत यापैकी जे कमी असेल त्या कालावधीपर्यंत सेवा 
बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यास अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय), वित्त 
विभाग यांच्या उप समितीने दि.०९.१२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. या 
संदर्भात उप समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.१ नुसार निर्गमित करण्यात आलेले आहे. 


०२. उप समितीच्या वरील मान्यतेनुसार पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील ३०० मंजूर 
पदांपैकी १०९ पदे उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
बाह्ययंत्रणेने भरण्यासाठी संचालनालयाने संदर्भ क्र.४ येथील पत्रानुसार प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. 


०३. संचालनालयाच्या प्रस्तावानुसार संचालनालयातील १०९ पदांची कामे बाह्ययंत्रणेने करुन 
घेण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय व संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन शुध्दीपत्रकातीळ तरतूदीनुसार सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधीळ १०९ 
पदांची कामे बाह्ययंत्रणेने करुन घेण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं- २०१५/प्र.क्र.१०९/सां.का.३ 


शासन निर्णय व संदर्भ क्र.३ येथील शासन शुध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसार सेवा पुरवठादारांच्या 


नामिकासुचीमधील “steric टेक सर्व्हिसेस लि.” या संस्थेच्या निवडीस शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. 


संचाळक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी संदर्भ H.2 शासन निर्णय व संदर्भ 


क्र.३ येथील शुध्दीपत्रकानुसार निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती (Sop) तसेच संदर्भ wy येथील 


पत्रातील सुचनांनुसार १०९ पदांची कामे बाह्ययंत्रणेने करुन घेण्यासाठी मागणीपत्र नोंदविण्यासह 


इतर सर्व आव्यक ती पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 


03. 


सदर पदांची कामे बाह्ययंत्रणेकडून करुन घेण्यासाठी या कंत्राटाचा कालावधी "9 वर्ष 


अथवा छुधारीत आकृतीबंध HIT होळन त्यावर निययित गनुष्यबळ उपलब्ध होणे यापैकी जे 
कयी असेल त्या काल़ावधीपर्यंत”इतका असेल: 


०४. 


सदर १०९ पदांपैकी पुरातत्व विभागाच्या पदांवरील खर्च मागणी क्र.झेडडी-०२, पर्यटन व 


सांस्कृतिक विभाग,२२०५ कला व संस्कृती १०३, पुरातत्वशास्त्र (0१) पुरातत्वशास्त्र संचालनालय 
(अनिवार्यी (२२०५ १७३२) १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षातर्गत तसेच संग्रहालये विभागाच्या 
पदांवरील खर्च मागणी क्र.झेडडी-०२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ कला व संस्कृति, 
१०७, वस्तुसंग्रहालये (०१) (०१) शासकीय वस्तुसंग्रहालय (अनिवार्य) (२२०५ १८१२) १०-कंत्राटी सेवा 
या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या वर्षी मंजूर असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


०५. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२११४४६३६९६२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUMANT OR ceo MAST 


ICode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 14fc8598a9aa217e250845 


5856a701adb1 bb6ef9b: 
pseudonym=565ADED7321B71ASB0327BA1F7149AED1F61 
serial IINumber=AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7FOSCA18CFOC9C 
PASH E 9363A05SE6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR 
T PASH 
Date: 2023.08.21 14:47:58 +05'30 
(सु दि.पाष्टे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


Wd: 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (कामगार), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

८. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

९. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं- २०१५/प्र.क्र.१०९/सां.का.३ 


११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र. 
१३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवडनस्ती/सां.का.३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुवसं- २०१५/प्र.क्र.१०९/सां.का.३ 


परिशिष्ट-अ 


पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील बाह्ययंत्रणेने कामे करुन घेण्यासाठीच्या १०९ पदांची 


यादी 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
a कनिष्ठ अभियंता २ 
तंत्र सहाय्यक ७ 
सर्वेक्षक नि आरेखक २ 
संशोधन सहाय्यक 1 ae 
4 उप आवेक्षक/बगीचा उप आवेक्षक षु 
& सहायक अधिक्षक a 
9 लघु टंकलेखक PD 
लिपिक टंकलेखक ८ 
राखणदार 1 १ 
Fg | ० मा.व्याख्याता 1 १ 
fF aa | चित्र कक्ष सहायक २ 
१२ वाहनचालक २ 
१३ शिपाई १८ 
१४ पहारेकरी ४७ 
१५ माळी & 
१६ प्रयोगशाळा परिचर 1 १ 
१७ चित्रकक्ष परिचर a ee 
१८ रोजंदारी पहारेकरी 1 १ | 
१९ सफाईंगार २ 
एकूण १०९ 


SUMANT 
DINKAR 
PASHTE 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd16f0ab65 1 4fc8598a9aa217e25 
08455856a701adb1bb6ef9b120, 
pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA1F7149AED 
1F618E4E, 
serialNumber=AFCOO6DAAE95DOF2CF7C7F09CA18CFO 
C9C9363A05E6070B1C03455CF1CB43586, 
cn=SUMANT DINKAR PASHTE 

Date: 2023.08.21 14:49:17 +05'30' 


(सु.दि.पाष्टे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


